शिक्षकांसाठी दर्जेदार शैक्षणिक व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा २०२३. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४१/एसडी -४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ मे, २०२३. 
प्रस्तावना :- 
आजच्या आधुनिक काळामध्ये ऑनलाईन शिक्षणाला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. शैक्षणिक 
तंत्रज्ञानाद्वारे शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि क्षमता निर्माण करण्याच्या 
दिशेने एक पाऊल म्हणून माहिती संप्रेषण आणि तंत्रज्ञान 091) तंत्रज्ञानाचा सध्या मोठ्या प्रमाणावर वापर 
होताना दिसत आहे. यामुळे डिजिटल शिक्षणाचे वेगळेच महत्त्व निर्माण झाळेळे आहे. कोविड-१९ काळात प्रत्यक्ष 
शाळा बंद असताना ऑनलाईन शिक्षणाच्या विविध माध्यमाद्वारे व साधनांद्वारे वर्गा-वर्गातून अध्ययन-अध्यापन 
प्रणाळी घडतांना दिसून येत होती. शिक्षक, विद्यार्थी कधी शाळेच्या ओट्यावर, कधी शेतात, कधी मंदिराच्या 
ओट्यावर, कधी निवासी पार्किंग मध्ये तर कधी गल्लीतील चौकात एकत्र येवून ऑनलाईन प्रणालीने अभ्यास, 
चाचण्या पूर्ण करतांना दिसत होते. शिक्षक आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपले अध्यापन अधिक रंजक 
आणि दर्जेदार करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. तसेच विद्यार्थी याच डिजिटल साधनांचा वापर करून 
आपले अध्यापन सुकर करताना आढळून येत आहे. राज्यामधील शिक्षकांमध्ये तंत्रस्नेही चळवळ अधिक सक्रीय 
होऊन राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र यांचेमार्फत राज्यातील २,८९,५६० शिक्षक हे 
तंत्रस्नेही झाल्याचे आढळून आले आहे. या शिक्षकांनी फक्त आपापले वर्गच ऑनलाईन घेतलेले नाहीत तर 
स्वतःच्या विद्यार्थ्यांनाही तंत्रस्नेही केलेले आहे, ज्यामुळे आज राज्यातील विद्यार्थी स्वतः डिजिटल साहित्य 
तयार करून आपले शिक्षण मनोरंजक करत आहेत, इतर देशातील शिक्षक व विद्यार्थी यांच्याशी ऑनलाईन 
संवाद साधून विविध साहित्य वापरत आहेत. उदा. शैक्षणिक व्हिडीओ, मनोरंजक खेळ, ॥॥//५/५/ वापर करून 
बनविलेले ई-साहित्य, कृतियुक्त PDF, आनंददायी ०२7, पोस्टर्स, प्रमाणपत्रे आदी. त्याचप्रमाणे तंत्रज्ञानाच्या 
साह्याने अध्यापन करत असताना शिक्षकांमार्फत बनवले गेलेले ई-साहित्य हे जास्त परिणामकारक असल्याचे 
दिसून येते. 
शिक्षकांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण होऊन ई-साहित्य निर्मितीची चळवळ उभी रहावी; यासाठी 
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक/शिक्षक-प्रशिक्षक 
स्तरावरील शिक्षक, मुख्याध्यापक यांचेसाठी राज्यस्तर दर्जेदार शैक्षणिक व्हिडीओ निर्मितीची खुल्या स्पर्धेचे 
शासनामार्फत आयोजित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

शिक्षकांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण होऊन ई-साहित्य निर्मितीची चळवळ उभी रहावी; यासाठी 
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक/शिक्षक-प्रशिक्षक 
स्तरावरील शिक्षक, मुख्याध्यापक यांचेसाठी राज्यस्तर दर्जेदार शैक्षणिक व्हिडीओ निर्मितीची खुल्या स्पर्धेचे 
शासनामार्फत आयोजित करण्यात येत आहे. सदरच्या स्पर्धेचा तपशील खालीलप्रमाणे, 


अ.क्र ड्यत्ता विषय शैक्षणिक व्हिडीओ प्रकार 
| q १लीव?री भाषा, गणित, इंग्रजी ७ कोणत्याही सॉफ्टवेअरचा वापर करून स्वतः व्हिडीओ 
तयार करणे. 
०२ रीते५वी भाषा, गणित, इंग्रजी, परिसर 
: hase : ७ स्वतः स्क्रीन रेकोर्ड करून तयार केलेला व्हिडीओ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४१/एसडी -४ 


०३ 


६वीते८्वी 


भाषा, गणित, इंग्रजी, विज्ञान, 
सामाजिक शास्त्रे 


०5 


९वीते१०वी 


भाषा, गणित, इंग्रजी, विज्ञान, 
सामाजिक शास्त्रे 


oy 


११वी व१२वी 


भाषा, गणित, इंग्रजी, विज्ञान, 
सामाजिक शास्त्रे 


०६ 


अध्यापक विद्यालय 


भाषा, गणित, इंग्रजी, विज्ञान, 
सामाजिक शझास्रे, शिक्षक 
प्रशिक्षणाशी निगडीत 
आधुनिक विचार प्रवाह 


स्वतः केलेला Animated व्हिडिओ 

स्वतः पेन टॅबलेटचा वापर करून बनवलेला व्हिडीओ. 
Immersive eContent (Augmented Reality / 
Virtual Reality / Virtual Lab/ 360 Degree/ 
Simulations) वर आधारित व्हिडीओ 

खेळावर आधारित व्हिडीओ (Gamification) 
ई-चाचणीवर आधारित व्हिडीओ (E-assessments) 


शासन प्रणालीवर आधारित बोलीभाषेतून केलेला 
व्हिडीओ 


दिव्यांगत्व प्रकारानुसार अध्ययनासाठी व्हिडिओ. 


शिक्षकांनी आपले तयार केलेले व्हिडीओ आपल्या गुगल ड्राईव्ह (Google Drive) ला अपळोड करून Anyone 
with link करून Editor त्याचा Access हा ठेवावा व सदरची लिंक ही उपलब्ध देण्यात येणाऱ्या प्रणालीवर 
अपलोड करण्यात यावी. 
स्पर्धेचे आयोजन- (तालुका/ जिल्हा/ राज्य स्तर) 


अ.क्र. स्पर्धेचा स्तर | गट | गट व विषय निहाय पुरस्कार संख्या जबाबदार 
संस्था 
भाषा गणित ।इंग्रजी । विज्ञान/ सामाजिक | शिक्षण- 
परि. शास्त्रे प्रशिक्षणाती 
अभ्यास ल नवीन 
विचार 
प्रवाह 
i तालुका इयत्ता | प्रथम -०१ | प्रथम- | प्रथम - ष्‌ ॥ | गटशिक्षणा 
(एकूण ८४१ द्वितीय-०१ | ०१ ०१ धिकारी 
पुरस्कार) a2 । तृतीय-०१ | द्वितीय- | द्वितीय- /प्रशासन 
०१ ०१ अधिकारी 
तृतीय- | तृतीय- 
०0१ ०१ 
३रीते | प्रथम -०१ | प्रथम - | प्रथम- | प्रथम -०१ 7 - 
५वी ट्वितीय-०१ = शो द्वितीय- ०१ 
तृतीय- ०१ bl oe तृतीय- ०१ 
तृतीय- | तृतीय- 
oF ०१ 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४१/एसडी -४ 


६वीते | प्रथम -०१ | प्रथम- | प्रथम- | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ 7 
८्वी ०१ ०१ 
द्वितीय- द्वितीय-०१ | द्वितीय- ०१ 
ह हितीयुः, | lea तृतीय- ०१ | तृतीय- ०१ 
तृतीय- ०१ a ह 
तृतीय- | तृतीय- 
०१ ०१ 
९वीते | प्रथम -०१ | प्रथम- | प्रथम- | प्रथम -०१ । प्रथम -०१ | 
१० वी ।द्वितीय- | ०१ ०१ द्वितीय-०१ | द्वितीय- ०१ 
०१ द्वितीय- | द्वितीय- | तृतीय-०१ | तृतीय-०१ 
तृतीय-०१ | ०१ ०१ 
तृतीय- | तृतीय- 
०१ [७४ 
११वी | प्रथम -०१ | प्रथम - | प्रथम- | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ रि 
a द्वितीय- | ° i o द्वितीय-०१ | द्वितीय-०१ 
= ह्रितीय | est तृतीय-०१ | तृतीय- ०१ 
०१ foe] 
तृतीय- ०१ 
तृतीय- | तृतीय- 
०१ ०0१ 
अध्याप | प्रथम -०१ | प्रथम - | प्रथम- | प्रथम-०१ । प्रथम -०१ | प्रथम -०१ 
क द्वितीय- |। ०१ ०१ द्वितीय-०१ | द्वितीय-०१ | द्वितीय- ०१ 
विद्याल | ०१ द्वितीय- | द्वितीय- | तृतीय-०१ | तृतीय-०१ | तृतीय- ०१ 
य तृतीय-०१ | ०१ ०१ 
तृतीय- | तृतीय- 
०१ [७४ 
भाषा गणित ।इंग्रजी ।विज्ञान/ सामाजिक | शिक्षण- 
शास्त्रे प्रशिक्षणाती 
परि. 
पोत ल नवीन 
विचार 
प्रवाह 
२ जिल्हा इयत्ता | प्रथम -०१ | प्रथम | प्रथम - ह्‌ | 7 जिल्हा 
(एकूण ८४१ द्वितीय- |। ०१ ०१ शिक्षण व 
पुरस्कार) तेरे |। ०१ द्वितीय- | द्वितीय- प्रशिक्षण 
तृतीय-०१ | ०१ ०१ संस्था 
तृतीय- | तृतीय- 
od fone] 


पृष्ठ १२ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४१/एसडी -४ 


३रीते | प्रथम -०१ | प्रथम- | प्रथम- । प्रथम -०१ i रि 
गंगी fie । °" os द्वितीय- ०१ 
०१ द्वितीय- | द्वितीय- वी 
तृतीय- ०१ डं = 
तृतीय- | तृतीय- 
०१ [७४ 
६वीते | प्रथम -०१ | प्रथम - | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ | 
om द्वितीय- | ° भै द्वितीय- | द्वितीय- | द्वितीय-०१ 
०१ द्वितीय- | ०१ ०१ qa 09 
तृतीय- ०१ ग तृतीय- | तृतीय-०१ 
तृतीय- | ०१ 
०१ 
gard | प्रथम -०१ | प्रथम - | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ १ 
oa! द्वितीय- | ° : द्वितीय- | द्वितीय- | द्वितीय-०१ 
०१ टद्वितीय- | ०१ ०१ gate 04 
तृतीय- ०१ त तृतीय- | तृतीय-०१ 
तृतीय- | 09 
०१ 
११वी | प्रथम -०१ | प्रथम - | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ १ 
व द्वितीय- |" ग द्वितीय- | द्वितीय- | द्वितीय- ०१ 
०१ द्वितीय- | ०१ ०१ ata 09 
तृतीय- ०१ व तृतीय- | तृतीय-०१ 
तृतीय- | ०१ 
०१ 
अध्याप | प्रथम -०१ | प्रथम - | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ 
= frags il र द्वितीय- | द्वितीय- | द्वितीय-०१ | द्वितीय- 
ey ०१ द्वितीय- | ०१ ०१ ०१ 
a तृतीय- 09 
तृतीय- ०१ 2 तृतीय- | तृतीय-०१ तृतीय-०१ 
तृतीय- | 09 
०१ 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४१/एसडी -४ 


भाषा गणित | soot ।विज्ञान,' = | सामाजिक | शिक्षण- 
परि शास्त्रे प्रशिक्षणा 
ao तील नवीन 
अभ्यास 
विचार 
प्रवाह 
३ राज्य इयत्ता | प्रथम -०१ | प्रथम - | प्रथम -०१ i - | जिल्हा 
(एकूण ८४ र Co ॥ द्वितीय- lee e 
पुरस्कार) तेरे | 09 द्वितीय- | ०१ को 
ne संस्था 
तृतीय- ०१ तृतीय- 
तृतीय- | ०१ 
०१ 
३रीव | प्रथम -०१ | प्रथम- | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ 7 - 
५वी | द्वितीय. [°° [tate | द्वितीय- 
०१ ट्वितीय- | ०१ ०१ 
तृतीय- ०१ क्र तृतीय- | तृतीय-०१ 
तृतीय- | ०१ 
०१ 
६वीते | प्रथम -०१ | प्रथम - | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ 7 
on द्वितीय- = fedta- | द्वितीय- | द्वितीय-०१ 
०१ द्वितीय- | ०१ ०१ तंग ह 
तृतीय- ०१ oe तृतीय- | तृतीय-०१ 
तृतीय- | ०१ 
०१ 
९वीते | प्रथम -०१ | प्रथम- | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ १ 
a द्वितीय- ह द्वितीय- | द्वितीय- | द्वितीय-०१ 
०१ द्वितीय- | ०१ ०१ gata 04 
तृतीय- ०१ हवे तृतीय- | तृतीय-०१ 
तृतीय- | ०१ 
०१ 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४१/एसडी -४ 


११वी | प्रथम -०१ | प्रथम - | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ । प्रथम -०१ ॥ 
व१ १ 
वी चि fectra- टद्वितीय- । द्वितीय- ट्वितीय-०१ 
०१ a 04 ०१ qa 04 
Oo 
तृतीय- ०१ तृतीय- | तृतीय-०१ 
तृतीय- | 09 
०१ 
अध्याप । प्रथम -०१ । प्रथम - | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ | प्रथम -०१ 
क fectra- ०१ टद्वितीय- । द्वितीय- ट्वितीय-०१ | द्वितीय- 
frees | 09 द्वितीय- | ०१ ०१ तृतीय-०१ | 09 
य तृतीय-०१ | ०१ तृतीय- । तृतीय-०१ तृतीय- ०१ 
तृतीय- | 09 
०१ 
पारितोषिके स्वरूप- 
अ. क्र. स्तर क्रमांक बक्षिसाचे स्वरूप 
०१ तालुका प्रथम (रु. ३०००/-) रोख व प्रमाणपत्र 
ट्वितीय (रु. २०००/-) रोख व प्रमाणपत्र 
तृतीय (रु. १५००/-) रोख व प्रमाणपत्र 
०२ जिल्हा प्रथम (रु. १००००/-) रोख व प्रमाणपत्र 
ट्वितीय (रु. ९०००/-) रोख व प्रमाणपत्र 
तृतीय (रु. ८०००/-) रोख व प्रमाणपत्र 
03 राज्य प्रथम (रु. ५००००/-) रोख व प्रमाणपत्र 
fede (रु. Yoooo/-) रोख व प्रमाणपत्र 
तृतीय (रु. ३००००/-) रोख व प्रमाणपत्र 


व्हिडीओ उमेदवारांचे मूल्यमापन/गुणदान करण्यासाठी खालील निकषांचा वापर करावा, 


अ. क्र. निकष गुण तपशील 

०१ स्पष्टपणा (Simplicity) १५ | प्रस्तावना, शीर्षक, उद्दिष्ट/अध्ययन निष्पत्ती लेखन, समस्या मांडणी, 
विद्यार्थीकेंद्रित आठाय 

०२ गरजाधीष्ठितपणा (Relevance) १५ | शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक, पाळक, शाळा प्रमुख यासाठी उपयुक्‍त, 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४१/एसडी -४ 


शाळेतील विद्यार्थी व शिक्षकांच्या गरजा, कार्ये स्पष्टता, 


०२ 


परिणाम (Impact) 


१५ 


विविध लाभार्थी, जिल्हा/राज्य/राष्ट्रीय/आंतर-राष्ट्रीय विविध 
स्तरावर कार्य, आळेख,सांख्यिकी वापर 


०5 


नाविण्यता (Creativity) 


१५ 


शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, २१ व्या हातकातील कौशल्ये 
वापर, नवीन संकल्पना, योग्य editing 


oY 


समन्वय (Engagement) 


१५ 


स्थानिक, देश-विदेशातील तज्ञांचे अनुभव, विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, 
शाळा प्रमुख यांचा समावेश, पुरावे 


०६ 


उपयोगिता (Reusability) 


१५ 


इतर वर्ग, शाळा, क्षेत्र येथे वापर, सांख्यिकी वापर 


og 


चित्रफित दर्जा (Video Quality) 


१० 


रंगसंगती, ओळख, उद्दिष्टे, कृती, यशोगाथा, लाभार्थी Ad, size, 
चुकीचे शब्दप्रयोग 


एकूण 


१०० 


उत्कृष्ट व्हिडीओ निवडीचे निकष - 
व्हिडीओ निर्मिती साठी आवश्‍यक sere - मजकूर आदर्श असावा. 

लिंग समभाव,शासकीय ध्येय धोरणाशी सुसंगत आशय असावा. 

व्हिडीओ हा विद्यार्थी वयोगट विचारात घेऊन निर्मित केलेला असावा. 

व्हिडीओ ची साईज ही विद्यार्थी किंवा इयत्तेनुसार असावी. 

निर्मित व्हिडीओ मध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला असेल तर उत्तम. 

व्हिडिओमधील मजकूर, चित्रे, रंगसंगती अचूक व योग्य असावीत. 

शिक्षकांनी स्वतः केलेले व्हिडीओ चित्रीकरण, सादरीकरण, एडिटिंग इत्यादी बाबींना महत्व असेल. 


व्हिडीओ निर्मितीसाठी महत्वाच्या बाबी - 


आवाजात सुस्पष्टता असावी. आवाजाची / बोलण्याची गती योग्य प्रमाणात असावी. आवाज आरोह- 


अवरोह युक्त असावा. बँकग्राउंड नॉईज नसावा. जर बँकग्राउंड म्युझिक घेणार असाल तर ते कमी 
आवाजात असावे. बॅकग्राउंड म्युझिक व आवाज हे स्लाईडच्या आशयाशी संबंधित असावे. 


शैक्षणिक अभ्यासक्रमावर आधारितच व्हिडीओ बनविणे आवश्‍यक आहे. 

वरील व्हिडीओ अध्ययन-अध्यापन प्रणालीशी निगडीत असणे आवश्‍यक 

व्हिडिओ बनविणाऱ्याने स्वत: चा थोडक्यात परिचय समावेश करावा. 

व्हिडीओ कन्टेन्ट निर्मिती करणाऱ्या शिक्षकाचे नाव, शाळा, पत्ता या बाबी व्हिडिओमध्ये समाविष्ट करू 
नयेत. व्हिडिओच्या शोवटी या बाबी फक्त स्क्रिनवर दिसाव्यात. 

घटक, व्हिडिओमधून कोणती अध्ययन निष्पत्ती साध्य होणार आहे, हे सुरुवातीला स्क्रिनवर दाखवावे. 
व्हिडीओ ची लांबी कमीत कमी ५ मि. व जास्तीत जास्त ९ मिनिटांची असावी. 


व्हिडीओ फॉरमॅट MPs असावा. 


व्हिडीओ मध्ये कुठेही स्वतःच्या समाज माध्यमांची, व्यावसायिक जाहिरात समाविष्ट नसावी, उल्लेख नसावा. 
व्हिडीओ मधील मजकूर व आशयाबाबत पूर्णतः संबंधित शिक्षक जबाबदार असणार आहे, याची नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४१/एसडी -४ 


© व्हिडीओ मध्ये वापर करण्यात येणारी इमेज अथवा मजकूर हा कॉपीराईट मुक्‍त (Creative Commons) 
असण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. कॉपीराईटची लायसन्सच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांची काळजी घ्यावी. 
याबाबत काही आक्षेप आल्यास संबंधित स्पर्धक जबाबदार असतील. 

७ राज्यस्तरावरून निवड करण्यात आलेल्या व्हिडीओजच्या 0680" ला तो व्हिडीओ त्यांनीच तयार केला 
आहे हे सिद्ध करावे लागेल. अन्यथा तो व्हिडीओ स्पर्धेतून बाद करण्यात येईल. 

७ शैक्षणिक व्हिडिओच्या दर्जानुसार शिक्षकांना प्रोत्साहनपर बक्षीस दिले जाईल व सदरच्या दर्जेदार 
शैक्षणिक व्हिडीओज हे QA creator च्या नावासह शिक्षण विभागाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात 
येईल. 

«७ स्टॉक शॉट्स किंवा कोणतेही कॉपीराइट केलेले ग्राफिक्स/इमेज संकलित करून तयार केलेले व्हिडिओ 
स्पर्धेसाठी पात्र नसतील. 

७ एकास्पर्धकाने एका गटासाठी फक्त एकच व्हिडिओ पाठवावा. 

«५ सर्व नोंदींची एक प्रत संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचेकडे राखून 
ठेवली जाईल. 

© पुरस्कार विजेत्या व्हिडिओचे प्रसारण DIKSHA/OER आणि SCERT द्वारे व्यवस्थापित इतर 
वेबसाइट्स/पोर्टलवर अपलोड करण्यात येतील. 

«७  तालुका/ जिल्हा/ राज्य स्तरावरील स्पर्धांचे निकाल तालुका/ जिल्हा/ राज्य निवड समिती मार्फत अंतिम 
केला जाईल (स्वतंत्रपणे ऑडिओ आणि अँनिमेशन/इमर्सिव्ह ई-कॉन्टेंट/डिजिटल गेम्स आणि अँप्लिकेशन 
श्रेणीसाठी) ज्युरीने घोषित केलेले निकाल बंधनकारक असतील. 


व्हिडिओ रद्द करण्याचे अधिकार - 

«७ कोणत्याही प्रकारची हिंसा, लैंगिक vests, असभ्य भाषा, अमली पदार्थांचा वापर यांचा व्हिडीओ 
निर्मितीत समावेश असल्यास, 

© वांशिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ख्रिया किंवा लिंग पूर्वाग्रहाचे समर्थन करणारी सामग्री व्हिडीओ निर्मितीत 
समावेश असल्यास, 

© तांत्रिक Adi असल्यास (उदा. सुरु न होणे, मध्येच बंद होणे) , 

«७ कोणत्याही कॉपीराइट कायद्याचे उलंघन असल्यास, 

«७ साहित्यिक चोरीचा (0199181911))समावेश असल्यास, 

असे व्हिडीओ पडताळणी अंती कोणत्याची स्तरावर बाद करण्यात येतील. यावर स्पर्धकाचा कोणताही आक्षेप 

ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. 


निवड समितीची रचना- वरीलप्रमाणे प्रत्येक तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर विषय व गटनिहाय प्रथम तीन 
क्रमांक निवडण्यात येतील. सदर उत्कृष्ट शिक्षकांना उपरोक्तप्रमाणे रोख बक्षीस व प्रशस्तीपत्र देऊन गौरवांकीत 
करण्यात येईल. तसेच सहभागी स्पर्धक यांनाही सहभाग प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येईल. 

सदर निवड करण्याकरिता तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास शासन 
मान्यता देत आहे- 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४१/एसडी -४ 


तालुका स्तरावरील निवड समिती 
अ. क्र. अधिकारी/ कर्मचारी समितीतील पद 
०१ गटशिक्षणाधिकारी /प्रशासन अधिकारी अध्यक्ष 
०२ अधिव्याख्याता, DIET सदस्य 
०३ तंत्रस्नेही/पुरस्कार प्राप्त शिक्षक (०२) सदस्य 
०४ विस्तार अधिकारी (शिक्षण)/केंद्रप्रमुख सदस्य सचिव 
जिल्हा स्तरावरील निवड समिती 
अ. क्र. अधिकारी/ कर्मचारी समितीतील पद 
०१ प्राचार्य, DIET अध्यक्ष 
०२ वरिष्ठ अधिव्याख्याता, DIET सदस्य 
०३ शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) सदस्य 
०४ तंत्रस्नेही/पुरस्कार प्राप्त शिक्षक (०२) सदस्य 
०५ शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सदस्य सचिव 
राज्य स्तरावरील निवड समिती 
अ. क्र. अधिकारी/ कर्मचारी समितीतील पद 
०१ संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे अध्यक्ष 
०२ राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्राप्त शिक्षक (०२) सदस्य 
०३ उपविभागप्रमुख, आय. टी. सदस्य 
०४ उपविभागप्रमुख, प्रसार माध्यम सदस्य 
०५ प्राचार्य (आय. टी. व प्रसार माध्यम), राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, सदस्य सचिव 
महाराष्ट्र, पुणे 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४१/एसडी -४ 


कालावधी- प्रस्तुत पुरस्कार दरवर्षी खालीलप्रमाणे कालावधीत आयोजित करण्यात येतील, 


अ.क्र. ।महिना | तपशील 

०१ मे जाहिरात प्रसिद्धी 

०२ जून ऑनलाईन नामांकन नोंदणी 

०३ जुले तालुका व जिल्हास्तर निवड समितीमार्फत पडताळणी व पुढील टप्प्यासाठी उत्कृष्ट उमेदवारांची 
शिफारस 

०४ ऑगस्ट | राज्यस्तर निवड समितीमार्फत पडताळणी व अंतिम उत्कृष्ट उमेदवारांची शासनास शिफारस 

०५ सप्टेंबर | पुरस्कार वितरण समारंभ 


खर्च तपज्ञील- प्रस्तुत स्पर्धांसाठी खालीलप्रमाणे अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे, 


ae ३,४२,७२,००० 
इयत्ता १ 


अध्यापक विद्यालय = २,२८,४८,००० 
एकूण गट ६ 


१,७१,३६,००० 


१,००,८०,००० 


इयत्ता१ली ते 
अध्यापक विद्यालय = ९०,७२,००० 
एकूण गट ६ 


८०,६४,००० 


२,७२,१६,००० 


५०००० १४,००,००० 


yam ata 
अध्यापक 
विद्यालय = 
एकूण गट ६ 


४०००० ११,२०,००० 


३०००० <..४०.००० 


न 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४१/एसडी -४ 


पोर्टल विकसन ५०,००,००० 
आकस्मिक खर्च तालुका, जिल्हा, राज्य स्तर बैठका 1 6| 
ड्‌ 
पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजन, प्रमाणपत्रे व सन्मानचिन्ह २५,००,००० 
७५,००,००० 


(ड--ई) एकूण ११,२३,३२,००० 


(अक्षरी अकरा कोटी तेवीस लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र) 


उपरोक्त उपक्रमाच्या अनुषंगाने येणारा सर्व खर्च राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, 
पुणे अंतर्गत येणाऱ्या “प्रशिक्षण” या लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध असलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 

सदर स्पर्धेबाबत / उपक्रमाबाबत सविस्तर सुचना संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, 
महाराष्ट्र, पुणे यांनी निर्गमित करण्यात याव्यात. सदर स्पर्धेबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार Wars, wey 
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र,पुणे यांना असतील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५१११८४८३०४३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. IMTIYAZ 
MUSHTAQUE KAZI 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
५. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे. 
६. शिक्षण संचालक, (प्राथमिक) शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
७. शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
८. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळ, पुणे. 
९. शिक्षण संचालक, (अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण) शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
१०. आयुक्‍त, महानगरपालिका (सवी. 
११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सवी. 
92. संचालक,इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४१/एसडी -४ 


१३. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, (सर्व विभाग). 

१४. प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, (सवी. 

१५. शिक्षण निरीक्षक (उत्तर/दक्षिण/पश्चिम), बृहन्मुंबई. 

१६. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर), जिल्हा परिषद, (सवी. 

१७. शिक्षणाधिकारी / शिक्षणप्रमुख / प्रशासनाधिकारी, महानगरपालिका, (सवी. 
१८. गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती (सवी. 

१९. मुख्याधिकारी, नगरपालिका / नगरपरिषद, (सवी. 

२०. निवडनस्ती (एसडी-४). 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


